पर्यटन संचालनालयाच्या प्रादेशिक कार्यालयांसाठी 
नियंत्रण अधिकारी घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीसी २०१९/७/प्र.क्र. ४८८/पर्यटन 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरे चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक : ९ डिसेंबर, २०१९. 


वाचा: १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक : टीडीसी २०१४/२/प्र.क्र. ९६/ पर्यटन, 

दिनांक १२.४.२०१६. 

२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक : टीडीसी २०१४/२/प्र.क्र. ९६/ 
पर्यटन, दिनांक १४.७.२०१६. 

३) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक : टीडीसी २०१६/३/प्र.क्र. २४५/ 
पर्यटन, दिनांक २९.८.२०१६. 

४) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक : टीडीसी २०१४/२/प्र.क्र. ९६/ पर्यटन, 
दिनांक १.११.२०१७. 

५) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक : टीडीसी २०१४/प्र.क्र. ९६/भाग २/ 
पर्यटन, दिनांक ९.४.२०१८. 

६) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक : टीडीएस २०१९/प्र.क्र. १९७/ पर्यटन, 
दिनांक १९.३.२०१९. 

७) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक : संकीर्ण २०१९/३/प्र.क्र.२५६/ पर्यटन, 
दिनांक १०.४.२०१९. 


शासन निर्णय : 

मा.मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने संदर्भाधीन दिनांक १२.४.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये शासनाच्या 
पर्यटन धोरणाची परिणामकारक आखणी आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात पर्यटन संचालनालय 
निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच दिनांक १४.७.२०१६ आणि दिनांक १.११.२०१७ च्या 
शासन निर्णयान्वये पर्यटन संचालनालयाच्या आस्थापनेवर ५५ नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिलेली 
आहे. 
२. सदर आदेशान्वये उप संचालक (पर्यटन) पर्यटन संचालनालयाचे प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक, उप 
संचालक (पर्यटन) पर्यटन संचालनालयाचे प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद, उप संचालक (पर्यटन) पर्यटन 
संचालनालयाचे प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती, उप संचालक (पर्यटन) पर्यटन संचालनालयाचे प्रादेशिक 
कार्यालय, नागपूर ,उप संचालक (पर्यटन) पर्यटन संचालनालयाचे प्रादेशिक कार्यालय, कोकण भवन, 
सीबीडी बेलापूर तसेच सहायक संचालक (पर्यटन) पर्यटन संचालनालयाचे प्रादेशिक कार्यलय, पुणे यांना 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर आदेशा विहीत बाबींपुरतेच मर्यादीत रहातील. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०१९/७/प्र.क्र. ४८८/पर्यटन 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२११११३२३५६३२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ramesh Jayaram Kadam 
Date: 2019.12.11 11:36:55 +05'30' 


(र. ज. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१ महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
प्‌. सचिव (पर्यटन) यांचे स्वीय सहाय्यक. 
६. नियोजन विभाग (कार्यासन १४४४). 
9. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय १५/ अर्थ 99). 
८. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०. सर्वजिल्हा कोषागार अधिकारी. 
११. निवडनस्ती (पर्यटन) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


